राष्ट्रीय शाश्वत होती अभियानांतर्गत - वनशेती उप 
अभियानाचा अनुसूचित जाती प्रवर्गाचा सन 
२०२०-२१ मधील रु.२५.२९ लक्ष अखर्चित निधी 
सन २०२१-२२ मध्ये पुनर्जीवित करुन वितरित 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वनशेती-०८२१/प्र.क्र.१३३ (भाग-२)/१४-अओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई-४०००३२ 
दिनांक: २० जानेवारी, २०२२ 


१. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.: शाशोअ-२०१७/प्र.क्र.१२६/४-अ, 
दि. ८ डिसेंबर, २०१७ 

२. कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र क्र.. ८-१/२०२०-५॥३॥/- 
SMAF (FTS: ८२३३२), १५ एप्रिल, २०२१ 

३. कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र W.: 9-3/2020-NRM- 
SMAF (FTS: ८४०३०), ३० जून, २०२१ 

४. कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र क्रर०२०/३-१ :.-९पा४- 
SMAF (FTS: ८४०३०), २३ जून, २०२० 

५. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.: वनशेती-०७२०/प्र.क्र.८९(माग-१)/१४-अ, 
दि. १९ ऑक्टोबर, २०२० 

६. समाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा शासन निर्णय क्र: बीजीटी-२०२२/ प्र.क्र.०१/ 
अर्थसंकल्प (विघयो), दि.११ जानेवारी, २०२२ 


प्रस्तावना : 

वनडशोतीमुळे नैसर्गिक संसाधनांचे संवर्धन करुन वातावरणातील बदल काही प्रमाणात 
सौम्य होण्याकरिता तसेच उपजीविकीचे नवीन स्त्रोत निर्माण होण्यास व उत्पादनात वाढ होण्यास 
मदत होऊ शकते. याकरिता शेतीमधील पिकांबरोबरच वृक्ष लागवड वाढविण्याच्या Seat केंद्र 
शासनामार्फत राष्ट्रीय शाश्वत होती अभियानांतर्गत - वनशेती उप अभियान राबविण्यात येत आहे. 
संदर्भ क्र. १ च्या शासन निर्णयामुळे केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियानांतर्गत - वनशेती 
उप अभियान राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 

सदर अभियानाकरिता सन २०२०-२१ मध्ये अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरिता रु. १८.८८लक्ष 
निधी प्राप्त झाला होता व त्यास समरुप रु.१२.५८६७ लक्ष निधी वितरीत करणे अपेक्षित होते. 
सदर निधीपैकी प्रत्यक्ष वितरित निधी, अखर्चित निधी व सन २०२०-२१ मधील निधी पुनर्जीवित 
केल्यामुळे चालू वर्षी वितरित करावयाच्या निधीचे वितरण पुढीलप्रमाणे: 


पृष्ठ ४ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः वनशोती-०८२१/प्र.क्र.१३३ (भाग-२)/१४-ओ 


(रु.लक्ष) 
क्र. हिस्सा ।|सन २०२०- | सन २०२०- प्रत्यक्ष ।समर्पित । सन २०२०-२१ मधील 
२१ मधील | २१ मधील । खर्च निधी अखर्चित निधी 
प्राप्त निधी प्रत्यक्ष पुनर्जीवित करुन सन 
वितरित २०२१-२२ मध्ये वितरीत 
निधी करावयाचा निधी 
१. | केद्र १८.८८ १८.८८ 3,90 १५.१८ १५.१८ 
२. राज्य | १२.५८६७ | १२.५८६७ | २.४७६७ | १०.११ १०.११ 
एकूण ३१.४६६७ | ३१.४६६७ | ६.१७६७ | २५.२९ २५.२९ 


संदर्भ क्र.२ अन्वये केंद्र शासनाने सदर अखर्चित निधी पुनर्जीवित करुन सन २०२१-२२ 
मध्ये खर्च करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यास अनुसरुन समरुप राज्य हिछ्यासह सामाजिक 


न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने रु. २५.२९ लक्ष निधी उपलब्ध करुन दिला असून सदर निधी 


आयुक्‍त (कृषि) यांना वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, त्यानुसार शासन 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णयः 


१. सन २०२०-२१ मधील केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियानांतर्गत - वनशेती उप 


अभियानाचा केंद्र हिऱड्याचा रु. १५.१८ लक्ष व राज्य हिळ्याचा रु. १०.११ लक्ष निधी असा 
एकूण रु. २५.२९ (रु. पंचवीस लक्ष एकोणतीस हजार फक्त) अखर्चित निधी पुनर्जीवित करुन 
आयुक्त (कृषि) यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाळीवर वितरित करण्यात येत आहे. 


२. या शासन निर्णयान्वये वितरित करण्यात आलेला निधी पुढील ळेखाशिर्षाखाली सन २०२१- 


२२ करिता मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून खर्ची टाकावा. 


केंद्र हिस्सा 


राज्य हिस्सा 


मागणी क्रमांक एन-३ 
२४०१,पीक संवर्धन, 
(००)(७८९)-अनुसूचित जाती उपयोजना, 


(०१) अनुसूचित जाती घटक 


(कार्यक्रम) 


कार्यक्रमांतर्गत योजना 
(०१)(१७) राष्ट्रीय शाश्वत होती अभियान- 
वनशेती उपअभियान (केंद्र हिस्सा-६०%) 


३३ अर्थसहाय्य (२४०१8२४१) 


मागणी क्रमांक- एन-३ 
२४०१,पीक संवर्धन, 
(००(७८९)-अनुसूचित जाती उपयोजना, 


योजना 


(कार्यक्रम) 


(०१) अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत 


(०१)(१८) राष्ट्रीय शाश्वत होती अभियान- 
वनशेती उपअभियान (राज्य हिस्सा-४०%) 


३३ अर्थसहाय्य (२४०१8२५९) 


३. सदर निधी फक्त अनुसूचित जाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांकरिता खर्च करण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः वनशोती-०८२१/प्र.क्र.१३३ (भाग-२)/१४-ओ 


४. सदर निधी केंद्र शासनाने त्यांच्या संदर्भाधीन दि. ३० जून, २०२१ रोजीच्या पत्रान्वये मंजूर 
केलेल्या बाबींवरच खर्च करावा. 

५. सदर निधी खर्च करताना केंद्र शासनाच्या उप अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचना, संदर्भाधीन 
दि.८ डिसेंबर, २०१७ चा शासन निर्णय, केंद्र शासनाच्या दि.३० जून, २०२१ च्या पत्रातील 
सुचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 

६. सदर निधी खर्च विहीत कार्यपद्धती अनुसरुन, सर्व वित्तीय कायदे/नियमांचे/प्रकियेचे पालन 
करून व वित्तीय अधिकारांच्या मर्यादेत बजेट व कोषागार नियमावलीनुसार खर्च करण्याची 
कार्यवाही अंमलबजावणी यंत्रणानी करावी. कोणत्याही परिस्थितीत कुठल्याही शासन 
निर्णयाची वा परिपत्रकाचा भंग होणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबंधित 
क्षेत्रिय कार्यालयाची राहील. 

७. सदर निधीचे जिल्हा निहाय वितरण करण्यास तसेच खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आयुक्‍त 
(कृषि) यांना राज्य नियंत्रक म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. निधीचे आहरण व संवितरण 
करणेसाठी विविध स्तरावरील अधिकाऱ्यांना पुढीलप्रमाणे नियंत्रण तसेच आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


अ.क्र स्तर नियंत्रण अधिकारी आहरण व संवितरण अधिकारी 
हिं . _। आयुक्तालय | आयुक्त (कृषि), सहायक संचाळक (लेखा-१) कृषि 
स्तर कृषि आयुक्तालय, | आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
पुणे 
२. | जिल्हा स्तर | संबंधित जिल्हा | संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषि 
अधिक्षक कृषि | अधिकारी कार्यालयातील 
अधिकारी लेखाधिकारी. 


८. सदर कार्यक्रमाची क्षेत्रीय स्तरावर अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने संचालक 
(फलोत्पादन) यांनी सविस्तर सूचना निर्गमित कराव्यात. 

९. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०१२०१५३२५६४६०१ असा आहे. 
सदर आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SHRIKANT C eee 
ANDGE oo 0 याव 
(श्रीकांत आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


u=AGRICULTURE 


प्रति, 


१. मा. मंत्री (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
२. मा. राज्यमंत्री (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२, 


शासन निर्णय क्रमांकः वनशोती-०८२१/प्र.क्र.१३३ (भाग-२)/१४-ओ 


३. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

४. अ.मु.स. (वित्त), वित्त विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

५. अ.मु.स. (नियोजन), नियोजन विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

६. अ.मु.स. (सा.न्या.व वि.स.), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, महाराष्ट्र 
राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

७. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

८. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

९. सर्व संचालक/सह संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

१०.सर्व विभागीय कृषी सह संचालक, 

११.सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, 

१२.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१३.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई, 

१४.महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर, 

१५.महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा) मुंबई /नागपूर, 

१६.सर्व सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, कृषि व पदुम विभाग. 
मंत्रालय, मुंबई-३२, 

१७.वित्त विभाग (व्यय १/अर्थसंकल्प १३), मंत्रालय, मुंबई -३२, 

१८. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग (अर्थसंकल्प (विघयो), मंत्रालय मुंबई ३२, 

१९.निवड नस्ती १४-ओ 


